भा.प्र.से.परिविक्षाधिन अधिकारी-२०२१ या 
तुकडी अंतर्गत १० अधिसंख्य सहायक 
जिल्हाधिकारी पदे निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र. क्र.११५/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २४ ऑगस्ट ,२०२२. 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.२०/२/२०१६. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टीआरएन-१०२२/प्र. क्र.३३३/२०२२/दहा, 
दि.०२/०८/२०२२. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२१ च्या तुकडीतील परिविक्षाधीन भारतीय प्रशासन सेवेमधील १० अधिका-यांचे लाल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी येथील फेझ-१ चे प्रशिक्षण दि. १९.०८.२०२२ (म. नं.) 
रोजी संपुष्टात आले आहे. सदर प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हे अधिकारी त्यांच्या पुढील जिल्हा 
प्रशिक्षणाकरिता राज्य शासनाकडे रुजू होत आहेत. सदरहू १० भारतीय प्रशासन सेवेमधील अधिका- 
यांच्या पुढील जिल्हा प्रशिक्षणासाठी सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या 
जिल्ह्यात पदस्थापना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने सदर १० भारतीय प्रशासन 
सेवेमधील अधिका-यांसाठी खाली नमुद केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या आस्थापनेवर सहायक 
जिल्हाधिकारी संवर्गात पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 
अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.- 


अ.क्र . परिविक्षाधीन भा.प्र.से. जिल्हा परिविक्षाधीन कालावधी 
अधिकाऱ्याचे नाव प्रशिक्षणासाठी 
प्रस्तावित जिल्हा 
।_१_ | श्री. आदित्य चंद्रभान जिवने बीड दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
२ | श्रीमती देवयानी नांदेड दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
३ | श्रीमती करीष्मा नायर सिंधुदुर्ग दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
४ | श्रीमती मेघना कवळी यवतमाळ दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
५ _  श्री.विनायक प्रकाशराव वर्धा दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
महामुनी 
६ | श्रीमती मिन्नू पी.एम. वाशिम दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
७ | श्री. पुलकीत सिंग नंदूरबार दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
८ _ श्री.राहुल कुमार मीना गडचिरोली दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
९ | श्री. सत्यम गांधी धुळे दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 
| 90 | श्री. सुहास लक्ष्मण गाडे कोल्हापूर दि.०५.१२.२०२१- दि.०४.१२.२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र. क्र.११५/ई-८ 


2. शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशानुसार उपरोक्‍त अधिसंख्य सहायक जिल्हाधिकारी 
यांना महागाई भत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 
३. सदर अधिसंख्य सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या पदावर होणारा खर्च " मागणी क्र. सी-१- 
२०५३ -जिल्हा प्रशासन (००) ०९३ जिल्हा आस्थापना आस्थापना (09) (०१)आयुक्‍त कोकण (२०५३ 
००२८), (०१)(०२) आयुक्‍त नाशिक (२०५३ ००४६),(०१)(०३) आयुक्त, पुणे (२०५३ ००६४), (०१)(०४) 
आयुक्‍त अमरावती (२०५३ ००८२), (०१)(०५) आयुक्‍त नागपूर (२०५३ ०१०८), (०१)(०६) आयुक्‍त 
औरंगाबाद (२०५३ ०१२६) बाब क्र. ०१ वेतन " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर 
अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय हा वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८२४१५५२२०१३१९ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ATUL ASHOK KODE : 


(अतुल कोदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती व नागपूर. 

२) जिल्हाधिकारी, बीड/ नांदेड/ सिंधुदुर्ग/ यवतमाळ/ वर्धा/ वाशिम/ नंदूरबार/ 

गडचिरोली/धुळे व कोल्हापूर 

३) जिल्हा कोषागार अधिकारी , बीड/ नांदेड/ सिंधुदुर्ग/ यवतमाळ/ वर्धा/ वाशिम/ 
नंदूरबार/ धुळे/ गडचिरोली/ कोल्हापूर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / 
नागपूर. 
उप सचिव, कार्यासन १०, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
उप सचिव, वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
उप सचिव/ सह सचिव (कार्यासन ब-१ / ई-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन ई-८. 


2 


Oo 2८, 
QS SS 


S 


पृष्ठ २ पैकी 2 


